महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या - 
अंशत: बदल करण्याबाबत 

उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेशा क्र. बदली ३१२२/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२, दिनांक २३.०६.२०२३. 
शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेशा क्र. बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२, दिनांक २६.०६.२०२३. 


शासन आदेश- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुलै, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (4) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
WRIA लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव दि.२३.०६.२०२३ 
च्या शासन आदेशाने उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात 
आली होती. सदर नियमित बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याची 
अनुषंगाने खाळील तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारित 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम दि. २३.०६.२०२३ अन्वये सुधारीत पदस्थापना 
क्र करण्यात आलेली पदस्थापना 
[| 2 3 Sa eee 
q | श्री.रामचंद्र पांडूरंगराव पाचंगे, । अधीक्षक वे.व.भ.नि.नि.पभक | उपशिक्षणाधिकारी (माध्य) 
अधीक्षक वे.व.भ.नि.नि.पभक | (प्राथ) नांदेड जि.प. नांदेड 
(माध्य) नांदेड 
2 | नितीन प्रतापराव पाटील | उपशिक्षणाधिकारी (माध्य) | अधीक्षक, वे व भ.नि.नि.पथक, 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी जि.ठाणे (माध्य) नाशिक 
३ | श्री.गणेश रा.फुलसुंदर अधीक्षक, वे व भ.नि.नि.पथक, | उपशिक्षणाधिकारी (माध्य) 
(माध्य) नाशिक जि.नाशिक 
४ श्री.प्रमोद शांताराम पाटील अधीक्षक, वे व भ.नि.नि.पथक, | उपशिक्षणाधिकारी (माध्य) 
(माध्य) धुळे जि.धुळे 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०४/प्रश्ञा-२ 


अ. नाव व पदनाम दि. २३.०६.२०२३ अन्वये । सुधारीत पदस्थापना 
क्र करण्यात आलेली पदस्थापना 
[a 2 3 a aes 
५ | MARS ढवळू कनोज गटशिक्षणाधिकारी पं. स. पेठ | उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ) 
जि. प. नाशिक जि.नाशिक 
६ । श्री.बाळासाहेब बाबुराव पवार । अधीक्षक, dg भ.नि.नि.पथक | शिक्षण उपनिरिक्षक शिक्षण 
(प्राथ) जि.प.औरंगाबाद उपसंचालक, कार्यालय, 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
७ | श्रीमती निलीमा भिकाजी नाईक | अधीक्षक, da भ.नि.नि.पथक | उपशिक्षणाधिकारी (योजना) 
(प्राथ) जि.प.रत्नागिरी शिक्षणाधिकारी योजना जि.प. 
सिंधुदूर्ग 
२. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेळे अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


3c 


सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१८२०००५५२१ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. किंग 


BHOSALE 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ सर्व शिक्षण संचालक/शिक्षण सहसंचालक/शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी. 
३. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
४. संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सहसचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


